RNINo . MAHBIL /2012/44835 
Regn. No . PCE/ 069/ 2013- 2015 
www . dgps .maharashtra .gov . in 


। 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ४, अंक - ४२ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१, २०१५ / आश्विन २३ - २९ , शके १९३७ 


[ पृष्ठे २४ , किंमत : १९ . ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक २४ सप्टेंबर २०१५ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 

क्रमांक टीपीएस - १६११/ १७९६/प्र.क्र . १२२ / २०१५/ नवि -९. - ज्याअर्थी, अहमदनगर शहराची सुधारित विकास योजना, शासन अधिसूचना , 
नगरविकास विभाग, क्रमांक टीपीएस - १६९९ / १६१२/ प्र. क्र . २७ ( बी )/ ०३ /नवि- ९, दिनांक ४ जुलै २००५ अन्वये भागश : मंजूर झाली असून ती दिनांक 
२२ ऑगस्ट २००५ पासून अंमलात आली आहे (यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधिले आहे); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत मौजे सावेडी येथील सर्व्हे क्रमांक ३२३ (पै.) मधील अंदाजे १. ३२ हेक्टर क्षेत्रावर आरक्षण क्रमांक २ 
बगीचा (यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधिले आहे) प्रस्तावित आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अहमदनगर महानगरपालिकेने, उक्त आरक्षण बगीचा वगळून त्याखालील क्षेत्र दुकान केंद्रासाठी आरक्षित करण्याचे ठरवून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे 
संबोधिले आहे) चे कलम ३७ (१) नुसार सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून फेरबदल प्रस्ताव ( यापुढे “प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधिले आहे) अंतिम 
मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदलास 
काही बदलांसह व काही अटींवर मान्यता देणे आवश्यक आहे, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ (२) अन्वये व त्याअनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून उक्त विकास योजनेतील 
प्रस्तावित फेरबदलास पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लेखित दिनांक ४ जुलै २००५ रोजीची विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना 
सुधारित करण्यात येत आहे . 

उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक ४ जुलै २००५ रोजीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदींचा 
समावेश करण्यात येत आहे . 


नोंद 


“ अहमदनगर शहराच्या दुसऱ्या सुधारित विकास योजनेतील मौजे सावेडी येथील सर्व्हे क्रमांक ३२३ ( पै.) मधील आरक्षण क्रमांक २ - बगीचा या 
आरक्षणाचे ३० मीटर रुंद नगर - मनमाड रस्त्यालगतचे पश्चिमेकडील ५० टक्के क्षेत्राचे ( नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे) नामाभिधान “ बगीचा ” ऐवजी 
“ दुकान केंद्र " ( आरक्षण क्रमांक २- अ) असे बदलण्यात येत आहे. ” 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१, २०१५ / आश्विन २३ - २९ , शके १९३७ 


उपरोक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणाऱ्या विकास योजना भाग नकाशाची प्रत , आयुक्त , अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर यांच्या 
कार्यालयात जनतेच्या अवलोकनार्थ एका महिन्याच्या कालावधीसाठी कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील . 
4GT 3TTYTHT SIRHICHI www .maharashtra . gov.in a vichekelola de 34416 3 . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

PT . RI . TET , 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 

Dated 24th September 2015 
The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. TPS - 1611 / 1796 /CR - 122 /2015 /UD - 9 . - Whereas , the Revised Development Plan of Ahmednagar 
City , has been sanctioned by the Government vide Urban Development Department s Notification No. 
TPS - 1699/ 1612 /CR -27 (B )/03/UD - 9 , dated the 4th July 2005 and has come into force with effect from the 
22nd August, 2005 (hereinafter referred to as " the said Development Plan " ) ; 

and whereas, in the said Development Plan , the land admeasuring approximately 1. 32 Hectare ,bearing 
Survey No. 323 (Pt.) ofMauze Savedi is reserved as “ Site No . 2 -Garden ” (hereinafter referred to as “ the 
said Reservation " ) ; 

and whereas, the AhmednagarMunicipal Corporation , after following all the legal formalities stipulated 
under Section 37 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act No. XXXVII of 
1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act") has submitted to the Government for its sanction a modification 
proposal so as delete the said Reservation and to reserve same for " Shopping Centre ” (hereinafter referred 
to as “ the Proposed Modification ") ; 

and whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that, the Proposed Modification regarding the 
said land should be sanctioned ,with some changes and subject to some conditions . 

Now therefore , in exercise of the powers conferred on it under Section 37 (2 ) of the said Act, the 
Government hereby, sanctions the Proposed Modification with some changes and conditions and for that 
purpose amends the aforesaid Notification , dated the 4th July 2005 , as follows , 

In the Schedule ofModifications appended to the Notification , dated the 4th July 2005, sanctioning the 
said Development Plan , the following new entry shall be added after the last entry - 

ENTRY 
" Out of the total area of Garden - Site No. 2 , bearing Survey No. 323 (Pt.) of Mauze Savedireserved in 
the Second Revised Development Plan of Ahmednagar designation of 50 per cent land situated towards 
Western Side and abutting to 30 mtrs . Ahmednagar – Manmad road (as shown on plan ) is changed from 
Garden to Shopping Centre (Site No. 2 - A ) ". 

A copy of the part plan of the aforesaid sanctioned modification , shallbe available for inspection of the 
general public , in the office of the Commissioner, Ahmednagar Municipal Corporation , Ahmednagar during 
office hours on allworking days for a period of one month . 
This Notification shall also be available on the Governmentweb site www .maharashtra .gov. in 
By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

R . S . CHOUHAN , 
Section Officer to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१, २०१५ / आश्विन २३ - २९ , शके १९३७ 


३ 


नगररचना योजना क्रमांक १ - अमळनेर ( प्रथम 
फेरबदल ) ( अंतिम ) 
अंतिम भूखंड क्रमांक २३५ चे क्षेत्र ३ एकर ११ गुंठे 
ऐवजी ५ एकर असे दुरुस्त करणेबाबत. . . महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या 

कलम ९१ ( ६) ( ख) अन्वये अधिसूचना.. . 
नगरविकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१५ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 

क्रमांक टीपीएस - ३५१३ / ३२/ प्र.क्र . १२४/ २०१३/ नवि - ९ . - ज्याअर्थी, नगर रचना योजना क्रमांक १, अमळनेर ( प्रथम फेरबदल ) ( अंतिम) ( यापुढे 
“ उक्त विकास योजना ” असे संबोधिले आहे), शासन अधिसूचना नगरविकास विभाग क्रमांक टीपीएस -३५८८/ ९४९ ( अ)/ प्र. क्र . ११९ / नवि -९, दिनांक 
२९ मे १९९३ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक २२ जुलै १९९३ पासून अंमलात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त योजनेतील अंतिम भूखंड क्रमांक २३५ ( यापुढे “ उक्त भूखंड ” असे संबोधिले आहे) च्या क्षेत्रात चुकीने ५ एकर ऐवजी 
३ एकर ११ गुंठे अशी नोंद झालेली असून सदर चूक दुरुस्त होणेबाबतची अॅड . वसंतराव मोरे , जळगाव यांची विनंती शासनास प्राप्त झाली आहे 
( यापुढे “ उक्त विनंती ” असे संबोधले आहे); 

आणि ज्याअर्थी, मुख्याधिकारी, अमळनेर नगरपरिषद यांनी त्यांचेदिनांक ३ जानेवारी २०१३ रोजीच्या पत्रान्वये उक्त भूखंडाच्या क्षेत्रात दुरुस्ती 
करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम " 
असे संबोधिले आहे) चे कलम ९१ अन्वये मान्यता मिळण्याची विनंती शासनास केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विनंतीबाबत आवश्यक त्या चौकशीनंतर उक्त विनंतीच्या अनुषंगाने उक्त अधिनियमाचे कलम ९१ अन्वये खालीलप्रमाणे 
बदल ( यापुढे “ उक्त बदल ” असे संबोधिले आहे ) करण्याचे राज्य शासनाचे मत झाले होते . 
फेरबदल - नगररचना योजना क्रमांक १, अमळनेर मधील अंतिम भूखंड क्रमांक २३५ चे क्षेत्र खालील अटीच्या अधीन राहून ३ एकर ११ गुंठे 

ऐवजी ५ एकर असे दुरुस्त करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे. 
अट 

उक्त फेरबदलानुसारच्या भूखंड क्रमांक २३५ च्या वाढीव क्षेत्राबाबत भूखंडधारकाने नगररचना योजनेच्या तत्त्वाप्रमाणे देय अंशदान 

याचा भरणा नियोजन प्राधिकरणास अदा करणे आवश्यक राहील . 
आणि ज्याअर्थी, शासनाने, अमळनेर नगरपरिषदेस (यापुढे “ उक्त नगरपरिषद ” असे संबोधिले आहे) शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस 
३५११/ १०५/प्र.क्र . १७५ / ११ / नवि -९, दिनांक २ जून २०१२ मध्ये नमूद केल्यानुसार उक्त योजनेत उक्त बदल करण्यासाठी उक्त अधिनियमाचे कलम 
९१ चे उप - कलम ( २) अन्वये निर्देशित केले होते ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ९१ चे उप- कलम ( २) ते ९१ चे उप - कलम ( ५ ) मधील तरतुदीनुसारची कार्यवाही करून उक्त 
नगरपरिषदेचे पत्र क्रमांक वशी- १३ / १२५५, दिनांक ३ जानेवारी २०१३ अन्वये उक्त बदलाचे प्रारूप उक्त अधिनियमाचे कलम ९१ चे उप - कलम (६) 
नुसार अंतिम मान्यतेसाठी शासनास सादर केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर उक्त बदलास उक्त अधिनियमाचे कलम ९१ चे 
उप - कलम ( ६) ( ख) अन्वये मान्यता देणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे; 

आता त्याअर्थी, शासन, नगररचना योजना क्रमांक १, अमळनेर ( अंतिम ) मधील उक्त बदलास उक्त अधिनियमाचे कलम ९१ चे उप- कलम 
( ६ ) ( ख) अन्वये खालीलप्रमाणे मान्यता देत आहे. 
फेरबदल - नगररचना योजना क्रमांक १, अमळनेर मधील अंतिम भूखंड क्रमांक २३५ चे क्षेत्र खालील अटीच्या अधीन राहून ३ एकर ११ गुंठे 

ऐवजी ५ एकर असे दुरुस्त करण्यात येत आहे . 
उक्त फेरबदलानुसारच्या अंतिम भूखंड क्रमांक २३५ च्या वाढीव क्षेत्राबाबत भूखंडधारकाने नगररचना योजनेच्या तत्त्वाप्रमाणे देय 
अंशदान याचा भरणा नियोजन प्राधिकरणाकडे अदा करणे आवश्यक राहील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

सुनील फाटक , 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन . 


अट 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१, २०१५ / आश्विन २३ - २९ , शके १९३७ 


Town Planning Scheme No. 1 
Amalner (First Variation ) ( Final) 
Notification regarding variation in area of 
Final Plot No . 235 under sub - section 
(6 ) (b ) of Section 91 of the Maharashtra 

Regional and Town Planning, Act, 1966 . 
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai- 400 032 

Dated 7 October 2015 
The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. TPS - 3513 /32 /CR - 124 /2013 /UD - 9 . - Whereas, the Town Planning SchemeNo. 1, Amalner (Final) 
(hereinafter referred to as “ the said Scheme" ) has been sanctioned by the Government vide Urban 
Development Department s Notification No. TPS - 3568/62/UD - 9 , dated the 21st October, 1970 to come 
into force , dated the 25th December 1970 ; 

and whereas . Government ofMaharashtra has received a request from ChiefOfficer,Amalner Municipal 
Council, Amalner to rectify the entry of the area of the Final Plot No . 235 (hereinafter referred to as “ the said 
Plot”) in the said Scheme, which is wrongly shown as 3 Acre and 11 Gunthe instead of 5 Acre (hereinafter 
referred to as “ the said Request"); 

and whereas , the Chief Officer, Amalner Municipal Council, Amalner, vide his letter, dated the 
3rd January 2013 requested the Government to grant sanction under Section 91 of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said 
Act") so as to rectify the area of the said Plot; 

and whereas , the Government of Maharashtra was of the opinion that, it was necessary to make 
variation accordingly the said Request, as below (hereinafter referred to as " the said Variation " ) under 
Section 91 of the said Act. 
Variation , In the Town Planning Scheme No . 1,Amalner, it is proposed to rectify the area of Final Plot 

No . 235 as 5 Acre instead of 3 Acre and 11 Gunthe subject to the condition specified 

below 
Condition , It is necessary for the plot holder to pay the contribution charges as per the principle of 

Town Planning Scheme to the Planning Authority towards the enhanced area as per the 

said Variation for the Final PlotNo. 235 . 
and whereas, the Government of Maharashtra directed the Amalner Municipal Council (hereinafter 
referred to as " the said Corporation " ) to undertake the variation to the said Scheme, under sub - section (2 ) 
of Section 91 of the said Act, as mentioned in the Notification bearing No . TPS . 3511/ 105 /CR - 175 / 11 /UD - 9 , 
dated the 2nd June 2012 ; 

and whereas, after completing the procedure laid down under sub - section ( 2 ) of Section 91 to sub 
section (5 ) of Section 91 of the said Act, the said Councilhas submitted the draft of the said Variation to the 
Government for final sanction under sub - section (6 ) of Section 91 of the said Act, vide letter No. q & ft- 13 / 
2012 , dated the 3rd January 2013 ; 

and whereas , after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune the Government 
ofMaharashtra finds that the said Variation needs to be sanctioned under sub -section (6 ) (b ) of Section 91 
of the said Act. 

Now therefore , in exercise of the powers vested under sub - section (6 ) (b ) of Section 91 of the said Act, 
the Governmenthereby sanctions the said Variation in the Town Planning Scheme No. I for Amalner area 
as follows. 
Variation , In the Town Planning Scheme No. 1, Amalner, the area of Final PlotNo . 235 is rectified as 

5 Acre instead of 3 Acre and 11 Gunthe subject to the condition specified below - 
Condition , It is necessary for the plot holder to pay the contribution charges as per the principle of 

Town Planning Scheme to the Planning Authority towards the enhanced area for the Final 
PlotNo . 235 as per the said Variation . 
By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 

SUNIL PHATAK , 
Section Officer to the Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०१५ / आश्विन २३ - २९ , शके १९३७ 


५ 


3 


३९३ 


owor 


३९८ 


१२ ६० 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 
कार्यकारी अभियंता यांजकडून 

अनुसूची - चालू 
अधिसूचना ३ गट नंबर/ 

क्षेत्र 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा , २००५ सर्व्हे नंबर 

( सी. सी . ए .) 
नियम २००६. 
( पहा कायद्याचे कलम ५.०, ६. ०, ७.० ) (नियम ३.० ) 

हेक्टर 
क्रमांक कुपावि -२/प्रशा-१/ १२४१/ २०१५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सिंचन 

विमोचक क्रमांक २, मौजे हिरडगाव 
पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा, २००५ चे कलम ५. ० , 

३९१ 

२ ०० 
६.०, ७.० व नियम ३.० नुसार असा निर्णय झाला आहे की , सहकारी 

३९२ 
पाणीवापर संस्थांचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोयीने कार्यक्षेत्र निश्चिती 

... २ ८३ 
करण्यासाठी मी, यादव शिवाजी खताळ, कार्यकारी अभियंता , कुकडी 

१ ३१ 
पाटबंधारे विभाग, क्रमांक २, श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर 

३९६ 
खालीलप्रमाणे पाणीवापर संस्थांच्या अद्ययावत नकाशाच्या प्रमाणित प्रती , ३९८ 
जमीनधारक आणि /किंवा कब्जेदार यांच्या नावाच्या याद्या ग्रामपंचायत 

विमोचक क्रमांक ३, मौजे हिरडगाव 
कार्यालय , तहसील कार्यालय , सिंचन शाखा , उपविभागीय व विभागीय 

३९४ 
कार्यालय आणि इतर महत्त्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी सूचनाफलकावर 

३८९ 

६ १३ 
माहितीसाठी प्रसिद्ध करीत आहे . 

३९६ 
___ मी , यादव शिवाजी खताळ, कार्यकारी अभियंता, कुकडी पाटबंधारे 

२ १९ 
विभाग , क्रमांक २, श्रीगोंदा , तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर असे 

विमोचक क्रमांक ४, मौजे हिरडगाव 
जाहीर करतो की , यापुढे समुचित प्राधिकरणातर्फे कोणाही वैयक्तिक 

३९५ 
जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार यांचे जमिनीस पाणी पुरविले जाणार 
नाही आणि सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन याखाली येणाऱ्या 

३९८ 

० ४५ 
जमिनींच्या सर्व धारकांवर व भोगवटाधारकांवर पाणीवापर संस्थेमार्फत 

३९९ 

३ २६ 
पाणीपुरवठा करून घेणे बंधनकारक असेल . 

विमोचक क्रमांक ५, मौजे हिरडगाव 
या प्रकटनामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकटन 

४०० 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत 

४०१ 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, पुणे यांचेकडे 

३९९ 
अपील दाखल करता येईल . 

४०८ / १ 
सिंचन प्रकल्पाचे नाव : लघु पाटबंधारे तलाव , राक्षसवाडी खुर्द , 

४०८ / २ 
तालुका कर्जत, जिल्हा अहमदनगर 

४०९ 
पाणीवापर संस्थेचे नाव : किसानक्रांती पाणीवापर संस्था , 

४०६ 
राक्षसवाडी खुर्द 

४०७ 
( बृहत आराखड्यानुसार क्रमांक --- ------) 

विमोचक क्रमांक ६, मौजे हिरडगाव 
पाणीवापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र ३५६. ०० हेक्टर 

४१२ 
अनुसूची 

४१३ 

३ ९० 
गट नंबर / 

४१४ - ब 
क्षेत्र 

४ ९४ 
सर्वे नंबर 

( सी . सी . ए.) ४१६ 

३ ९९ 
४१० 

९ १६ 
हेक्टर 

विमोचक क्रमांक ७, मौजे हिरडगाव 
कालवा प्रवाही 

४१४ - अ 

३ ६४ 
विमोचक क्रमांक १ , मौजे हिरडगाव 

४१७ - अ 

५ ३४ 
३९० 

४१७ - ब 

८ ९२ 
३९१ 

६ ०२ 

४१४ - ब 
३९२ 

२ ८३ 

४१८ 


م 


ه 


ي 


م 


م 


بدبد 


بد 


له 


४११ 


rr 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१, २०१५ / आश्विन २३ - २९ , शके १९३७ 


अनुसूची - चालू 


अनुसूची - चालू 


गट नंबर / 
सर्वे नंबर 


क्षेत्र 
( सी . सी . ए.) 


गट नंबर/ 
सर्व्हे नंबर 


( सी . सी . ए.) 


हेक्टर 


हेक्टर 


जलाशय उपसा मौजे हिरडगाव 


जलाशय उपसा कोपर्डी 


३७३ 


५ ७० 


० 


१ ४० 


१८२/ १ 
१८० / ३ 


० 


० 


३७४ 


oo 


२१७ 


० 


३७६ 


२०० 


३७७ 


० 


१६२ 


० 


३७८ 


१७१ 


२२५ 


१ oo 


३७९ 


० 


२४५ 


१ ८० 


३८० 


३८१ 


० 


१ ४० 


२५० 
१८० / १ 
१८० / ६ 
११९ 


१ oo 


३८३ 


० 


१ ४० 


३८४ 


० 


९३ 


wwedowww.०००००००० 


० 


३८५ 


३८६ 


० 


३८७ 


0 


० 


३८८ 
३८९ 


२४७ 
१६८ 
१६६ 
२१४ 
२१५ 
२१७ 
२२० 
२४५ 
२२७ 
१७६ 


- 


३९० 


३५० 


३६५ 


० 


३६२ 


२४३ 


० 


१११ / २ 


० 


३६७ 


Ko 


० 


३७२ 


२४९ 
२४२ 
१८० 


a oo 


३५५ 


२० 


w 


9 00 


३५६ 


w 


२० 


३५७ 


२४४ 
२४८ 
१९७ 
१४१/ १ 
१४१ / २ 


१ ४० 


w 


०००००००००००००००-o 


३५८ 


१ ८० 


w 


१ २० 


३५९ 


w 


२३१ 


० ८० 


३२३ 


c 


१८९ 


८० 


३२४ 


४०४ 


१ ०० 


१ ४० 


३९५ 


. 


२४१ 
२०६ 
२०३ 


१ ०० 


w 


३६५ 


१ ०० 


९५ 


० 


१ ४० 


० 


८० 


० 


२ ०० 


० 


oo 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१, २०१५ / आश्विन २३ - २९ , शके १९३७ ७ 
अनुसूची - चालू 

MMISF ACT, 2005 

( See Section 5 .0 , 6 .0 , 7 .0 of the Act) 
गट नंबर / 
सर्व्हे नंबर ( सी . सी . ए.) 

(See Rule 3.0) 
क्रमांक कुपावि -२ / प्रशा - १/ १२४१/ २०१५. - Whereas , it has 
हेक्टर been decided to delineate the Area of Operation of 

Water User Association (WUA s ) places on 
जलाशय उपसा राक्षसवाडी खु . 

hydraulic basis as per administrative convenience 

३ ०० under Section 5 , 6 , 7 and Rule 3 of the MMISF Act, 
६४ 

० ८० 

20051, Yadav Shivaji Khatal , Executive Engineer, 
१०५/ ४ 

० ८० 

Kukadi Irrigation Division No . 2 Shrigonda , Taluka 

Shrigonda , district Ahmednagar,hereby delineated 
७८ 

१ २० 

Areas of Operation of following WUAs and direct 
१०५/ २ 

२ ०० 

that the Certified Copy of the updated map and list 

of land holders and / or occupiers of said WUAS 
७७ 

shall be displayed on the notice board of the Officers 

of concerned Gram Panchayat, Tahsil Office , 
१०५/ ३ 

Irrigation Section. Sub- Division, Division and at 
५७ 

other prominentpublic places. 
१०६/ १ 

० ४० 

I, Yadav Shivaji Khatal , Executive Engineer, 
९२/ ६ 

० ८० 

Kukadi Irrigation, Division No . 2 , Shrigonda also 
१०६/ ३ 

१ ०० 

hereby delineate thatno water shall be supplied by 
९२/ २ 

the Appropriate Authority to an individualholders or 
४२/ ५ 

१ ०० 

occupier of such land and the system of water 

through Water Association shall be binding on all 
१०६/ ३ 

१ ०० 

the holders and User s occupiers of the land under 
६५ 

० ७१ 

Management of Irrigation System by Farmers . 
१२५ 

Any person affected by the notification of part 
११४/ ४ 

thereof, within thirty days from the date of 
११४/ ६ 

१ ४० 

publication of this notification in the Official Gazette , 
१११ 

file an appeal before Superintending Engineer, 
११० 

Command Area Development Authority , Pune. 
११२/ ३ 

Name of Irrigation Project 
११८ / २ 

Rakashwadi Kh . , Minor Irrigation Tank , 

taluka Karjat, district Ahmednagar 
१३४ 
१०४ 

Name of WUA - Kisan Kranti Water Users 
११३/ २ 

२ २० 

Association , RakashwadiKh . 
११३/ ४ 

२०० 

Area 356 .00 Hector 
११०/ २ १ २० 

Schedule 
एकूण .. ३५६ ०० Survey No ./ 

Area 
GatNo . 

( C . C . A.) 
यादव शिवाजी खताळ, 
कार्यकारी अभियंता, 

H. A. 
कुकडी पाटबंधारे विभाग, क्रमांक २, 

Outlet No. 1, Hiradgaon 
श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर . 
390 

2 53 
श्रीगोंदा, १८ मार्च २०१५ . 

391 

602 
392 

2 83 


० 


० ८० 


० 


१ ४० 


० 


० 


४० 


० 


० 


० 


० 


१ २० 


० 


१ ०० 


क 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१, २०१५ / आश्विन २३ - २९ , शके १९३७ 


Schedule - contd . 


Schedule – contd . 


Survey No./ 

Gat No. 


Area 
(C . C .A .) 


Survey No./ 
Gat No. 


Area 
(C .C . A .) 


H . A . 


H . A . 
Back Water Lift, Hiradgaon 


Outlet No . 2, Hiradgaon 


w 


2 00 
2 83 


373 
374 


0 


391 
392 
393 
396 
398 


376 


~ 


377 


0 


1 11 


Outlet No. 3 , Hiradgaon 


378 


394 


5 67 


379 


0 


380 


0 


6 13 
1 98 
2 19 


0 


381 
383 


0 


0 


12 60 


384 


0 45 


385 


- 


3 26 


386 


- 


6 08 


387 
388 
389 


390 


0 


350 


0 


365 


- 


389 
396 
398 

Outlet No . 4 , Hiradgaon 
395 
398 
399 

Outlet No. 5 , Hiradgaon 
400 
401 
399 
408 / 1 
408 / 2 
409 
406 
407 

Outlet No. 6 , Hiradgaon 
412 
413 
414 - B 
416 
410 

Outlet No. 7 , Hiradgaon 
411 
414 -A 
417 -A 
417 - B 
414 - B 
418 


362 


- 


367 


- 


Ν 


- 


: 


ω 


: 


372 
355 
356 


~ 


Α 


: 


~ 


ω 


: 


~ 


ο 


: 


357 
358 


~ 


~ 


+ 


WV 
000 
W 
07 


359 
323 
324 
395 
365 


N 


N 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०१५ / आश्विन २३ - २९ , शके १९३७ 
Schedule - contd . 

Schedule – contd . 
Survey No./ 

Area Survey No./ 

Area 
Gat No . (C .C . A .) Gat No. 

(C .C . A .) 


H . A . 


H . A . 


1 40 
1 00 


64 


Back Water Lift, RakshwadiKd. 
95 

3 00 

0 80 
105 /4 

0 80 
78 

1 20 
105 /2 


Back Water Lift, Kopardi 
182 / 1 
180 /3 
217 
200 
162 
171 
225 
245 
250 
180 / 1 
180 /6 
119 


O 80 


93 


247 
168 
166 


77 
105 / 3 
57 
106 / 1 
92 /6 
106 /3 
92 /2 
42/5 
106 / 3 
65 
125 
114 / 4 
114 /6 


1 00 
100 
1 00 
0 71 
0 80 


214 


215 


1 40 


111 


300 


217 
220 
245 
227 
176 
243 
111 / 2 
249 
242 
180 
244 
248 
197 
141/ 1 
141/2 
231 
189 


110 
112 / 3 
118 /2 
134 
104 
113 / 2 
113 / 4 
110 /2 


1 20 
1 00 
1 20 
1 40 


1 20 
1 00 
2 20 
2 00 

1 20 
356 00 


Total . 


1 20 


0 80 


YADAV SHIVAJI KHATAL , 

Executive Engineer, 
Kukadi Irrigation Division , No . 2 , 
Shrigonda , district Ahmednagar. 


404 


oor 


1 00 
1 40 


241 
206 
203 


Shrigonda , 18th March 2015 . 


1 00 


क्षेत्र 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०१५ / आश्विन २३ - २९ , शके १९३७ 
कार्यकारी अभियंता यांजकडून 

अनुसूची - चालू 
अधिसूचना क्रमांक ३ 

गट नंबर/ 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा, २००५ 

सर्व्हे नंबर 

( सी . सी . ए.) 
( पहा कायद्याचे कलम ५.०, ६.०, ७.० ) (नियम ३.० ) 
क्रमांक कुपावि - २ /प्रशा- १/ १२४१/ २०१५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सिंचन 

हेक्टर 
पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा, २००५ चे कलम ५. ० , 
६.०, ७. ० व नियम ३ . ० नुसार असा निर्णय झाला आहे की , सहकारी 

ओआर- २, सा . क्र . ० / ७५० 
पाणीवापर संस्थांचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोयीने कार्यक्षेत्र निश्चिती 
करण्यासाठी मी , यादव शिवाजी खताळ, कार्यकारी अभियंता, कुकडी 
पाटबंधारे विभाग क्रमांक २, श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर 
खालीलप्रमाणे पाणीवापर संस्थांच्या अद्ययावत नकाशाच्या प्रमाणित प्रती , 
जमीनधारक आणि / किंवा कब्जेदार यांच्या नावाच्या याद्या ग्रामपंचायत 

एकूण . . 
कार्यालय , तहसील कार्यालय , सिंचन शाखा, उपविभागीय व विभागीय 

ओआर - ३ , सा . क्र . ०/०४० 
कार्यालय आणि इतर महत्त्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी सूचनाफलकावर 
माहितीसाठी प्रसिद्ध करीत आहे . 
___ मी , यादव शिवाजी खताळ, कार्यकारी अभियंता, कुकडी पाटबंधारे 

एकूण .. 
विभाग, क्रमांक २, श्रीगोंदा , तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर असे 
जाहीर करतो की , यापुढे समुचित प्राधिकरणातर्फे कोणाही वैयक्तिक 

ओआर - ४ , सा . क्र . २/ १५० 
जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार यांचे जमिनीस पाणी पुरविले जाणार २१९ 
नाही आणि सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन याखाली येणाऱ्या 

२२० 
जमिनींच्या सर्व धारकांवर व भोगवटाधारकांवर पाणीवापर संस्थेमार्फत 

एकूण .. ५ ५२ 
पाणीपुरवठा करून घेणे बंधनकारक असेल . 

ओआर -५ , सा . क्र . २/ ५८० 
या प्रकटनामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकटन 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत 

... ८ ९४ 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक , लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, पुणे यांचेकडे 

एकूण प्रवाही .. ५९ ९१ 
अपील दाखल करता येईल . 

येसवडी लघु पाटबंधारे उपसा 
सिंचन प्रकल्पाचे नाव : लघु पाटबंधारे तलाव , येसवडी, 

तालुका कर्जत , जिल्हा अहमदनगर , 
पाणीवापर संस्थेचे नाव : जय हनुमान पाणीवापर संस्था , 

येसवडी. 
( बृहत आराखड्यानुसार क्रमांक ---------) 
पाणीवापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र २४० . ०० हेक्टर 

अनुसूची 
गट नंबर / 
सर्व्हे नंबर 

( सी . सी . ए.) 


به 


به 


२३८ 


sosororwonnwoau 


हेक्टर 


कालवा प्रवाही 


ओआर- १, सा . क्र . ०/ २१० 


~ 


४० / १ 
४० / २ 


० ६५ 


एकूण .. 


० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१, २०१५ / आश्विन २३ - २९ , शके १९३७ 


११ 


अनुसूची - चालू 


क्षेत्र 


गट नंबर / 
सर्व्हे नंबर 


(31. 187. 5.) 


हेक्टर 


येसवडी लघु पाटबंधारे उपसा – चालू 


11 


MY 


MMISF ACT, 2005 
( See Section 5 .0 , 6 .0 , 7 .0 of the Act) 

(See Rule 3.0) 
shich guifd - / 44TT - 9/ 9789 /2094 . - Whereas, ithas 
been decided to delineate the Area ofOperation of 
Water User Association (WUA s ) places on 
hydraulic basis as per administrative convenience 
under Section 5 , 6 , 7 and Rule 3 of the MMISF Act, 
2005 . I, Yadav Shivaji Khatal, Executive Engineer, 
Kukadi Irrigation Division , No. 2 , Shrigonda , Taluka 
Shrigonda , district Ahmednagar hereby delineated 
Areas of Operation of following WUAs and direct 
that the Certified Copy of the updated map and list 
of land holders and / or occupiers of said WUAS 
shallbe displayed on the notice board of the Officers 
of concerned Gram Panchayat, Tahsil Office , 
Irrigation Section , Sub - Division , Division and at 
other prominent public places. 

I, Yadav Shivaji Khatal, Executive Engineer, 
Kukadi Irrigation Division , No. 2 , Shrigonda also 
hereby delineate that no water shallbe supplied by 
the appropriate authority to an individualholders or 
occupier of such land and the system of water 
through Water Association shall be binding on all 
the holders and User s occupiers of the land under 
Management of Irrigation System by Farmers . 

Any person affected by the notification of part 
thereof, within thirty days from the date of 
publication of this notification in the OfficialGazette , 
file an appeal before Superintending Engineer, 
Command Area Development Authority , Pune. 

Name of Irrigation Project 
YeswadiMinor Irrigation Tank , 

taluka Karjat, district Ahmednagar 
Name of WUA - Shri Jai Hanuman Water Users 

Association , Yeswadi 
Area 240 . 00 Hectare 

Schedule 


3 


ŏ6euoeuooxsãeeeceeueeusee 


११२ 


3 89 


११५ 


१५२ 


68 69 
90 400 
280 00 


geout 


Survey No ./ 
GatNo . 


Area 
( C . C .A .) 


यादव शिवाजी खताळ , 

कार्यकारी अभियंता , 
कुकडी पाटबंधारे विभाग, क्रमांक २ , 

श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर . 


H . A . 


OR 1, CH 0 /210 


श्रीगोंदा, १८ मार्च २०१५. 


40 / 1 
40 /2 


6 91 
0 65 
7 56 


Total .. 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०१५ / आश्विन २३ - २९ , शके १९३७ 
Schedule - contd . 

Schedule – contd . 
Survey No./ 

Area Survey No./ 

Area 
GatNo . ( C .C .A .) Gat No. 

(C . C .A .) 


H . A . 


H . A . 


OR 2 , CH . 0/750 


Yeswadi Upsa – contd . 


11 13 


6 21 


7 56 


24 90 


Total .. 
OR 3, CH 0 /040 


900 


3 99 


oXNNNANW+WoNN000 


Total .. 


12 99 


OR 4 , CH 2 / 150 


219 


220 


Total .. 
OR 5 , CH 2/580 


238 


0 


Total .. 


59 91 


Yeswadi, Upsa 


0 


w–woo 


100 


0 


112 


115 


0 


3 41 
7 81 
10 57 
240 00 


152 


- 


Total Ha. .. 


0 


0 


YADAV SHIVAJI KHATAL , 

Executive Engineer, 
Kukadi Irrigation Division , No. 2 , 
Shrigonda , district Ahmednagar. 


M 


Shrigonda, 18th March 2015 . 


0 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१, २०१५ / आश्विन २३ - २९ , शके १९३७ 


१३ 


अध्यक्षा, नगरपरिषद यांजकडून 


सटाणा नगरपरिषद , सटाणा 


विकास योजना सटाणा ( मूळ हद्द ) ( दुसरी सुधारित ) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ कलम ३७ अन्वये फेरबदल 


क्रमांक बांध- १२८६/ २०१५ . - ज्याअर्थी, सटाणा नगरपरिषदेने तिच्या अधिकारात असलेल्या मूळ हद्दीची दुसरी सुधारित विकास योजना तयार 
केली होती व उक्त विकास योजना महाराष्ट्र शासन , नगरविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस - ११०६ /१२८५/प्र.क्र . ७३ (ब)/०८ / नवि-९ , 
दिनांक ११ ऑगस्ट २००८ द्वारे महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३१ (१) अन्वये मंजूर झालेली असून ती दिनांक २६ 
सप्टेंबर २००८ पासून अंमलात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ (१) मधील तरतुदींप्रमाणे परिशिष्ट “ ब ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे नगरपरिषदेच्या सदर विकास 
योजनेत किरकोळ फेरबदल करण्याकरिता सटाणा नगरपरिषदेने ठराव क्रमांक ३०१, दिनांक ८ सप्टेंबर २०१५ अन्वये मंजुरी दिलेली आहे. 

परिशिष्ट “ब ” 
विकास योजनेतील विद्यमान प्रस्ताव 

विकास योजनेतील नियोजित फेरबदल 


१ 


सर्व्हे नंबर ६२ च्या पश्चिमेकडील विद्यमान सुकड नाल्यापैकी जागा सर्व्हे नंबर ६२ च्या पश्चिमेकडील सुकड नाल्यापैकी जागा 
क्षेत्र २३३ . १७ चौ . मी . उक्त विकास योजनेत सुकड नाल्याअंतर्गत क्षेत्र २३३ .१७ चौ . मी. उक्त विकास योजनेतील सुकड नाल्याअंतर्गत 
( जलप्रवाह) म्हणून दर्शविलेली आहे . 

( जलप्रवाह) मधून वगळून “ अग्निशमन केंद्र ” या प्रयोजनार्थ सार्वजनिक 

व निम - सार्वजनिक विभागात समाविष्ट करणे . 
वरीलप्रमाणे उक्त विकास योजनेतील सुचविलेल्या फेरबदलाबाबत उक्त अधिनियमातील कलम ३७ (१) अन्वये नागरिकांच्या सूचना व हरकती 
मागविण्यात येत आहे. या सूचना व हरकती ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत या कार्यालयाकडे 
सादर करण्यात याव्यात. त्या हरकती/ सूचनांचा विचार फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्या अगोदर करणेत येईल . 

सदरचा सुचविलेल्या फेरबदलाचा नकाशा नागरिकांना पाहण्यासाठी नगरपालिका कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पहावयास मिळेल. तसेच सदर 
जाहिरात सटाणा नगरपरिषदेच्या www.satananagaparishad. org या संकेत स्थळावर जाहीर सूचना या सदरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली 
आहे. 


सौ . सुलोचना कांतीलाल चव्हाण , 

अध्यक्षा, 
सटाणा नगरपरिषद , सटाणा. 


सटाणा, ११ सप्टेबर २०१५ . 


SATANA MUNICIPAL COUNCIL , SATANA 


Development Plan of Satana (Origional Area ) (lind Revised ) Proposed Modification Under Section 

37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 


No . PWD - 1286/ 2015. - Whereas , the Development Plan of Satana ( Origional Limit) (IInd Revised) is 
sanctioned by Government Resolution No. TPS- 1106 / 1285 / CR -73 (B )/08 /UD - 9 , dated 11th August 2008 
under Section 31 (1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 and has come into force 
with effect from 26th September 2008 ; 


__ and whereas the Municipal Council , Satana has resolved under its Resolution No . 301, dated 8th 
September 2015 to modify the said Development Plan in respect of the following proposalmentioned in the 
Appendix “ B ” under the provision of Section 37 of the said Act. 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५ - २१, २०१५ / आश्विन २३ - २९ , शके १९३७ 

Appendix “ B " 
Proposed as per Sanctioned 

Proposed Modification in Sanctioned 
Development Plan 

Development Plan 

2 
Land of Suked Nalla Area 233 . 17 Sq. mtrs . West Land of Suked Nalla Area 233. 17 Sq .mtrs . West 
Side of S . No . 62 shown as Suked Nalla (Water Side of S . No.62 is to be deleted from Suked 
Bodies) in the said in Development Plan . 

Nalla (Water Bodies ) and included in Public and 

Semi-Public Zone for " Fire Brigade Station ” in 
the 

said in Development Plan . 
The proposed modification shown in the Appendix “ B ” under Section 37 (1 ) of the said Act objections 
and suggestions in respect of the said proposed modification are invited by MunicipalCouncil. Such objections 
and suggestions should receive in this office within one month from the date of publication of Notice in the 
Maharashtra GovernmentGazette . 

Such objections and suggestions will be consider before the submission of proposal to Government 
for sanction. 

A map showing the proposed modification in the said Development Plan is kept open for inspection at 
Satana Municipal Council office during office hours . This Public Notice is also published at 
www .satananagarparishad.org officialwebsite of Satana Municipal Council. 

Sau . SULOCHANA KANTILAL CHAWAN , 

President , 

Satana Municipal Council, Satana. 
Satana , 11th September 2015 . 


श्री. एस. डी . कुलकर्णी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यांनी 
रजेवरून परत आल्यानंतर ते कामावर रुजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे 
वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र दिनांक २४ जून २०१५ रोजी 
सादर केले आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. एस. डी . कुलकर्णी, मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित 
रजेवर गेले नसते तर ते मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यापदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : (१ ) श्री . एस . डी. कुलकर्णी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार 

यांचे जावक क्रमांक ६२३ / २०१५ , दिनांक २३ जून २०१५ रोजीचे 
पत्र व त्यासोबत सादर केलेला दिनांक ११ जून २०१५ ते १२ 
जून २०१५ पावेतो अशी एकूण २ दिवसांची परिवर्तीत रजा 
मंजूर होणेबाबतचा विनंती अर्ज व त्यावरील सहायक अधीक्षक 
( रोख व वित्त ), जिल्हा न्यायालय , नंदुरबार यांनी दिनांक ३० 
जून २०१५ अखेर खाती १४९ दिवस परावर्तीत रजा शिल्लक 

असल्याचे प्रमाणपत्र . 
(२) महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ चा नियम ३९ . 

आदेश 
क्रमांक बी -२/१७०९ / सन २०१५. - श्री . एस. डी. कुलकर्णी, मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यांना दिनांक ११ जून २०१५ ते दिनांक १२ 
जून २०१५ अशी एकूण २ दिवसांची परिवर्तित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . डी. कुलकर्णी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
नंदुरबार या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे, तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार यापदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. एस. डी . कुलकर्णी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . आर. जे. तांबे, नंदुरबार यांनी सांभाळला होता. 


नितीन आर. बोरकर, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार . 


नंदुरबार , २४ जून २०१५. 


आदेश 
क्रमांक बी -२/१४३ / सन २०१५. - श्री . एन. डी . खोसे , ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांना दिनांक ३ जून २०१५ ते 
दिनांक ५ जून २०१५ अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एन . डी . खोसे यांना ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१, २०१५ / आश्विन २३ - २९ , शके १९३७ 


१५ 


न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. एन. डी . खोसे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस. एस. देशपांडे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. एन . डी . खोसे, ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १७३ / सन २०१५. - श्री . ए. एन. चौरे, तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक 
८ मे २०१५ ते दिनांक १४ मे २०१५ रोजी एकूण सात दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे . तसेच वरील कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. एन. चौरे , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यापदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . ए. एन . चौरे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस. टी . भालेराव, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- ५ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवणेत येत आहे . 

श्री . ए. एन. चौरे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


अहमदनगर , ४ जून २०१५ . 


अहमदनगर , ६ मे २०१५ . 


आदेश 
क्रमांक बी -२/ १३१/ सन २०१५. - श्री . एन. के. चव्हाण , तर्थजिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांची दिनांक ८ जून 
२०१५ ते दिनांक १२ जून २०१५ रोजी एकूण पाच दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक ६ जून २०१५ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १५ जून २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. एन . के . चव्हाण यांना तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , श्रीरामपूर यापदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एन . के . चव्हाण, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार दिनांक ६ जून २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक १० जून २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळसंपेपर्यंत श्री . एस . एस . 
शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांचेकडे 
व न्यायिक कार्यभार दिनांक १० जून २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक १५ जून २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . एस . एम . 
भगत , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, संगमनेर यांचेकडे 
व प्रशासकिय कार्यभार दिनांक १० जून २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक १५ जून २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्रीमती व्ही . बी . 
पारगावकर , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवणेत 
येत आहे . 

श्री. एन. के . चव्हाण, तर्थजिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , श्रीरामपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते तर ते तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
श्रीरामपूर यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/१७४/ सन २०१५.- श्रीमती एस . के . केवले , जिल्हा 
न्यायाधीश - २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची दिनांक 
११ मे २०१५ ते दिनांक १४ मे २०१५ रोजी एकूण चार दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक ८ मे २०१५ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १५ मे २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस . के . केवले , जिल्हा 
न्यायाधीश - २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे, तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश - २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यापदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे . 

श्रीमती एस. के. केवले, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री. वि. बा . कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवणेत येत आहे . 
___ श्रीमती एस. के. केवले, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


अहमदनगर , ४ जून २०१५ . 


अहमदनगर , ६ मे २०१५ . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१, २०१५ / आश्विन २३ - २९ , शके १९३७ 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १७५/ सन २०१५. - श्री . वि . बा . कुलकर्णी, जिल्हा 
न्यायाधीश - ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची दिनांक 
४ जून २०१५ ते दिनांक ६ जून २०१५ रोजी एकूण तीन दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . वि . बा . कुलकर्णी यांना जिल्हा 
न्यायाधीश - ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे, तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यापदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे. 
___ श्री . वि . बा . कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश- ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती आर. व्ही . सावंत -वाघुले , तर्थजिल्हा न्यायाधीश - २ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवणेत येत आहे . 

श्री. वि. बा. कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश- ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक ३ जून २०१५ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ८ जून २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . जि . ल. गांधी यांना तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व सहायक सत्र न्यायाधीश , संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे, तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र न्यायाधीश , संगमनेर यापदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे . 
___ श्री . जि . ल. गांधी , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस . एम. भगत , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, संगमनेर यांचेकडे ठेवणेत येत आहे . 

श्री. जि . ल. गांधी, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
संगमनेर यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

विनय ग. जोशी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 


अहमदनगर, २ जून २०१५. 


अहमदनगर , २ जून २०१५. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १७५/ सन २०१५. - श्री . वि. बा . कुलकर्णी, जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक 
१० जून २०१५ ते दिनांक १२ जून २०१५ रोजी एकूण तीन दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे . तसेच दिनांक ९ जून २०१५ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १५ जून २०१५ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . वि . बा . कुलकर्णी यांना जिल्हा 
न्यायाधीश - ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश- ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यापदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे . 

श्री . वि . बा . कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश- ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . पी . डी . डिग्रसकर , जिल्हा न्यायाधीश - ४ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवणेत येत आहे . 

श्री . वि . बा . कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश- ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश - ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १४७/ २०१५. - श्री . ए. ए. धुमकेकर , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक २० मे २०१५ 
ते २९ मे २०१५ रोजी एकूण दहा दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 
करणेत येत आहे . तसेच दिनांक १९ मे २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक ३० मे २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए . ए . धुमकेकर यांना २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे, तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
____ श्री . ए. ए. धुमकेकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचेपदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . बी . ए . गायकवाड , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवणेत येत आहे. 

श्री . ए. ए. धुमकेकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

सु . कि . केवले, 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश - १ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 


अहमदनगर , २ जून २०१५. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १९८ / सन २०१५ . - श्री . जि . ल . गांधी, तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश- १ व सहायक सत्र न्यायाधीश , संगमनेर यांची दिनांक 
४ जून २०१५ ते दिनांक ६ जून २०१५ रोजी एकूण तीन दिवसांची अर्जित 


अहमदनगर , २० मे २०१५. 


आदेश 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१, २०१५ / आश्विन २३ - २९ , शके १९३७ १७ 
जिल्हा न्यायाधीश- १ व अति . सत्र न्यायाधीश यांजकडून श्रीमती ए. आर. नागोरी, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 

अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/ २८ / सन २०१५. - श्री . व्ही. ए. पाटील , दिवाणी 

तर ते ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक २९ जून २०१५ ते । 

स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
दिनांक १ जुलै २०१५ रोजी एकूण तीन दिवसांची मंजूर करण्यात आलेली अहमदनगर, ११ जून २०१५ . 
अर्जित रजा याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे . 
अहमदनगर , २ जुलै २०१५ . 

आदेश 

क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ४०/ सन २०१५. - श्रीमती के. एस. नावंदर , ७ वे 
आदेश 

सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक १ जुलै 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/३१/ सन २०१५ . - श्रीमती व्ही . बी. पारगावकर , 

२०१५ ते दिनांक ४ जुलै २०१५ रोजीची एकूण चार दिवसाची अर्जित रजा 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांची दिनांक १५ जून 

याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 
२०१५ रोजीची एक दिवसाची मंजूर करण्यात आलेली किरकोळ रजा 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के . एस. नावंदर यांना ७ वे सहदिवाणी 
याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे व त्याऐवजी दिनांक १५ जून २०१५ ते न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
दिनांक १८ जून २०१५ रोजीची एकूण चार दिवसाची अर्जित रजा याद्वारे 

येत आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ७ वे सहदिवाणी 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच वरील कालावधीत मुख्यालय 

न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती व्ही . बी . पारगावकर यांना सहदिवाणी 

___ श्रीमती के. एस. नावंदर , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 

अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
आहे, तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 

कार्यभार श्री. एम . एस. तोडकर , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते. 

श्रीमती के . एस. नावंदर , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
श्रीमती व्ही. बी. पारगावकर , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
श्रीरामपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 

तर ते ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी 
कार्यभार श्री . ए . ए. नांदगावकर , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

अहमदनगर , १ जुलै २०१५ . 
___ श्रीमती व्ही . बी . पारगावकर, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
श्रीरामपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर 

आदेश 
ते सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यापदी स्थानापन्न 

क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ४९ / सन २०१५. - श्री . वि. दे. घागी , ३ रे सहदिवाणी 
म्हणून काम करीत राहिले असते. 

न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक २२ जून २०१५ ते 
अहमदनगर , २५ जून २०१५. 

दिनांक २४ जून २०१५ रोजीची एकूण तीन दिवसाची अर्जित रजा याद्वारे 

मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २० जून २०१५ रोजी कार्यालयीन 
आदेश 

वेळेनंतर ते दिनांक २५ जून २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/३९/ सन २०१५. - श्रीमती ए. आर. नागोरी, ६ वे । 

सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक १५ जून 

। रजेवरून परत आल्यावर श्री . वि . दे. घागी, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
२०१५ ते दिनांक २० जून २०१५ रोजीची एकूण सहा दिवसाची अर्जित 

कनिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे , तसेच 
रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक १२ जून । 

त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
२०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २२ जून २०१५ रोजी कार्यालयीन 

स्तर , संगमनेर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती ए . आर . नागोरी यांना ६ वे सहदिवाणी 

____ श्री . वि . दे. घागी, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , संगमनेर 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 

यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
येत आहे, तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ६ वे सहदिवाणी 

श्री . म. दा . सैंदाणे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, संगमनेर 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची । यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. वि . दे. घागी , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , संगमनेर 
श्रीमती ए. आर. नागोरी, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते ३ रे 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, संगमनेर यापदी स्थानापन्न म्हणून 
कार्यभार श्रीमती एम. डी . ननवरे , ११ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ । काम करीत राहिले असते . 
स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

अहमदनगर , २२ जून २०१५ . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१, २०१५ / आश्विन २३ - २९ , शके १९३७ 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा / ५३ / सन २०१५ . - श्री. एन . एस. काकडे, ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांना दिनांक १८ जून 
२०१५ ते दिनांक २० जून २०१५ रोजीची एकूण तीन दिवसाची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १७ जून २०१५ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २२ जून २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. एन . एस. काकडे यांना ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 
__ श्री . एन. एस. काकडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती आर. एम. शेख, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एन. एस. काकडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर 
ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव यापदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 

अ . ज . ख्वाजा, 
जिल्हा न्यायाधीश - १ व अति . सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर. 
अहमदनगर , १९ जून २०१५ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ४/ सन २०१५. - श्री . वि. बा. कुलकर्णी, जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक २२ जून 
२०१५ ते दिनांक २६ जून २०१५ रोजीची एकूण पाच दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २० जून २०१५ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २९ जून २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . वि . बा . कुलकर्णी यांना जिल्हा न्यायाधीश 
३ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे , तसेच त्यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश 
३ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . वि . बा . कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश -३ व अति. सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक २० जून २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २२ 
जून २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री. ए . एन. चौरे , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे व दिनांक 
२२ जून २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक २९ जून २०१५ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . पी . डी . डिग्रसकर , जिल्हा न्यायाधीश 
४ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवणेत येत आहे . 
__ श्री . वि . बा . कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश- ३ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश - ३ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यापदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर, २० जून २०१५. 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/३ / सन २०१५. - श्रीमती एस. के . केवले, जिल्हा 
न्यायाधीश - २ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांना दिनांक ३० जून 
२०१५ रोजीची एक दिवसाची मंजूर करण्यात आलेली किरकोळ रजा 
याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे व त्याऐवजी दिनांक ३० जून २०१५ ते 
दिनांक २ जुलै २०१५ रोजीची एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे. 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस. के . केवले यांना जिल्हा न्यायाधीश 
२ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे, तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश 
२ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती एस. के . केवले, जिल्हा न्यायाधीश- २ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . वि . बा . कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश- ३ व अति . सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती एस. के . केवले, जिल्हा न्यायाधीश- २ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या जिल्हा न्यायाधीश - २ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , २ जुलै २०१५ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ११/ सन २०१५. - श्री . एस. एम . भगत, जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश, संगमनेर यांची दिनांक ६ जुलै 
२०१५ ते दिनांक १० जुलै २०१५ रोजीची एकूण पाच दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ४ जुलै २०१५ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १३ जुलै २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . एम . भगत यांना जिल्हा न्यायाधीश 
१ व अति . सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे, तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश- १ 
व सहा. सत्र न्यायाधीश , संगमनेर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एस . एम . भगत, जिल्हा न्यायाधीश- १ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा न्यायिक 
कार्यभार श्री. एन . के . चव्हाण, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र 
न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार श्री . जे . एल . 
गांधी, जिल्हा न्यायाधीश- २ व सहा. सत्र न्यायाधीश , संगमनेर यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एस . एम . भगत , जिल्हा न्यायाधीश- १ व अति . सत्र न्यायाधीश, 
संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर 
ते जिल्हा न्यायाधीश - १ व अति . सत्र न्यायाधीश , संगमनेर यापदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , ६ जुलै २०१५. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०१५ / आश्विन २३ - २९ , शके १९३७ 


१९ 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १२/ सन २०१५. - श्री . जि . ल. गांधी, जिल्हा 
न्यायाधीश - २ व सहा . सत्र न्यायाधीश , संगमनेर यांची दिनांक १८ जून 
२०१५ ते दिनांक २० जून २०१५ रोजीची एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १७ जून २०१५ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २२ जून २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . जि . ल. गांधी यांना जिल्हा न्यायाधीश-२ 
व सहा. सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश - २ 
व सहा. सत्र न्यायाधीश, संगमनेर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
___ श्री . जि . ल. गांधी, जिल्हा न्यायाधीश -२ व सहा. सत्र न्यायाधीश , 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री. एस. एम . भगत, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश, 
संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . जि . ल . गांधी, जिल्हा न्यायाधीश - २ व सहा. सत्र न्यायाधीश , 
संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर 
ते जिल्हा न्यायाधीश- २ व सहा. सत्र न्यायाधीश , संगमनेर यापदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , १८ जून २०१५. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ८०/ सन २०१५.- श्री . टी . बी . जाधव , तर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश - ४ व सहा. सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक 
१५ जुलै २०१५ ते दिनांक १७ जुलै २०१५ रोजीची एकूण तीन दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १४ 
जुलै २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २० जुलै २०१५ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . टी . बी . जाधव यांना तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश - ४ व सहा. सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे, तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -४ व सहा . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यापदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे . 
__ श्री . टी . बी . जाधव , तर्थजिल्हा न्यायाधीश- ४ व सहा. सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक १४ जुलै २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १८ 
जुलै २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळसंपेपर्यंत श्री. व्ही . जी. मोहिते, तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश- ५ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे व 
दिनांक १८ जुलै २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २० जुलै 
२०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्रीमती आर. व्ही. सावंत-वाघुले , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे. 
___ श्री . टी . बी . जाधव , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-४ व सहा. सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-४ व सहा . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर, १४ जुलै २०१५. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ८०/ सन २०१५. - श्री . टी . बी . जाधव , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश- ४ व सहा . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक 
२ जुलै २०१५ ते दिनांक ४ जुलै २०१५ रोजीची एकूण तीन दिवसांची 
वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २ 
जुलै २०१५ रोजीपासून ते दिनांक ५ जुलै २०१५ रोजीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . टी . बी. जाधव यांना तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -४ व सहा. सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे, तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश- ४ व सहा. सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यापदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे . 

श्री . टी . बी . जाधव , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - ४ व सहा. सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . व्ही . जी . मोहिते, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- ५ व सहायक 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . टी . बी . जाधव , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-४ व सहा . सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते 
तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - ४ व सहा. सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , ६ जुलै २०१५ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १५/ सन २०१५. - श्री . एम . वाय. ए. के . शेख , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति. सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव यांची दिनांक १ 
जुलै २०१५ ते दिनांक ४ जुलै २०१५ रोजीची एकूण चार दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १ जुलै 
२०१५ रोजीपासून ते दिनांक ५ जुलै २०१५ रोजीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एम . वाय . ए. के . शेख यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे, तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अति . सत्र न्यायाधीश , कोपरगाव यापदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१, २०१५ / आश्विन २३ - २९ , शके १९३७ 


श्री . एम . वाय . ए. के. शेख, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति . सत्र 
न्यायाधीश , कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. पी. रघुवंशी, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . 
सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

श्री. एम . वाय. ए. के. शेख, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र 
न्यायाधीश, कोपरगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति . सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर, २४ जुलै २०१५. 


दिनांक २४ जून २०१५ रोजीपासून ते दिनांक २८ जून २०१५ रोजीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही. जी . मोहिते यांना तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश- ५ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे, तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश- ५ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यापदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . व्ही. जी . मोहिते, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-५ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. डी . तनखीवाले, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-३ व 
अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री. व्ही. जी. मोहिते , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-५ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते तर ते तर्थजिल्हा न्यायाधीश - ५ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

विनय ग. जोशी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


अहमदनगर . 


अहमदनगर , १० जुलै २०१५ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/१५/ सन २०१५ .- श्री. एम. वाय. ए . के. शेख , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति. सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव यांची दिनांक २० 
जुलै २०१५ ते दिनांक २२ जुलै २०१५ रोजीची एकूण तीन दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १७ 
जुलै २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २३ जुलै २०१५ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एम . वाय. ए. के. शेख यांना जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अति . सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे , तसेच त्यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव यापदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. एम . वाय. ए. के . शेख , जिल्हा न्यायाधीश- १ व अति . सत्र 
न्यायाधीश, कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. पी. रघुवंशी, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अति. 
सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

श्री . एम. वाय . ए. के . शेख , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति. सत्र 
न्यायाधीश , कोपरगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , २४ जुलै २०१५ . 


आदेश 


क्रमांक बी -२/ ३५२५ / सन २०१५ . - श्री. यु . पी . देवर्षी, ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांना त्यांचे 
विनंतीवरून दिनांक २५ जुलै २०१५ ( ४ था शनिवार ) व दिनांक २६ जुलै 
२०१५ ( रविवार ) या सुट्ट्यांना जोडून दिनांक २७ जुलै २०१५ ते ९ 
ऑगस्ट २०१५ अशी एकूण १४ दिवसांची परिवर्तित रजा वैद्यकीय 
प्रमाणपत्राशिवाय विपश्यना रिसर्च इन्स्टिट्युट , धम्मगिरी, जिल्हा नाशिक 
या संस्थेमार्फत होणाऱ्या प्रशिक्षण केंद्रात प्रशिक्षणास उपस्थित राहण्याकरिता 
शासनाचे वित्त विभागाचेदिनांक २७ जून २०१३ च्या शासन निर्णयातील 
शर्ती व अटींच्या अधीन राहून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांना दिनांक २४ जुलै २०१५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १० 
ऑगस्ट २०१५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची 
देखील याद्वारे परवानगी देण्यात येत आहे . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा /८१/ सन २०१५.- श्री . व्ही . जी . मोहिते , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश- ५ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची 
दिनांक २४ जून २०१५ ते दिनांक २६ जून २०१५ रोजीची एकूण तीन 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 


रजेवरून परत आल्यावर श्री. यु . पी . देवर्षी यांना ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१, २०१५ / आश्विन २३ - २९ , शके १९३७ 


२१ 


यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 


त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . ओ. जे. बाफना, सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यांनी सांभाळावा . 


रिक्त ठेवणेत येत आहे . 


श्री . यु. पी . देवर्षी, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एम . के. कोठुले, ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडे 
सोपविण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. एच. एस. अहिवळे , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


धुळे, १० जुलै २०१५ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन ) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. यु. पी . देवर्षी, ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


आदेश 


श्री . यु. पी . देवर्षी, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यानंतर प्रशिक्षण 
पूर्ण केल्याचे वरील प्रशिक्षण केंद्राचे प्रमाणपत्र ह्या कार्यालयास सादर 
करावे. 


क्रमांक बी -२/ ३५२६ / सन २०१५. - श्री . एच. एस . अहिवळे, दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यांना 
दिनांक ११ जुलै २०१५ ( २ रा शनिवार ) व दिनांक १२ जुलै २०१५ 
( रविवार ) या सुट्ट्यांना जोडून दिनांक १३ जुलै २०१५ ते १५ जुलै २०१५ 
पावेतो एकूण ३ दिवसांच्यामंजूर करण्यात आलेल्या अर्जित रजेस जोडून 
दिनांक १६ जुलै २०१५ रोजीची एक दिवसाची वाढीव अर्जित रजा दिनांक 
१७ जुलै २०१५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


धुळे, २१ जुलै २०१५ . 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एच. एस. अहिवळे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री 
यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवणेत आले होते . 


क्रमांक बी -२ /३३५९ / सन २०१५. - श्री . एच. एस. अहिवळे , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यांना 
दिनांक ११ जुलै २०१५ (२ रा शनिवार ) व दिनांक १२ जुलै २०१५ 
( रविवार ) या सुट्ट्यांना जोडून दिनांक १३ जुलै २०१५ ते १५ जुलै २०१५ 
अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 
तसेच त्यांना दिनांक १० जुलै २०१५ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते 
दिनांक १६ जुलै २०१५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची 
देखील याद्वारे परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्री . एच. एस. अहिवळे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. जे. बाफना, सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यांनी सांभाळला. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एच . एस . अहिवळे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री 
यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवणेत येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री . एच. एस. अहिवळे , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


धुळे, २१ जुलै २०१५. 


श्री . एच . एस . अहिवळे , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५ - २१, २०१५ / आश्विन २३ - २९ , शके १९३७ 


आदेश 


अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . 


क्रमांक बी -२/३१२४ / सन २०१५. - श्री . वि . वि . कुलकर्णी, सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , शिरपूर यांना 
दिनांक १६ जून २०१५ ते २० जून २०१५ पावेतो अशी एकूण ५ दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक २१ मे २०१५ ( रविवार ) या सुट्टीस जोडून याद्वारे 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक १५ जून २०१५ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २२ जून २०१५ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


श्री . आर. आर. कदम , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचेपदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . पी. एच. काळे, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
धुळे यांचेकडे सोपविण्यात आलेला होता . 


श्री. आर. आर . कदम, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र 
असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले 
आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री. वि . वि . कुलकर्णी यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
शिरपूर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवणेत आले होते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. आर . आर. कदम , जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश- १ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


श्री. वि . वि . कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . बी . सी . मोरे , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांनी सांभाळला 


भालचंद्र दौ . कापडणीस , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, धुळे. 


होता. 


धुळे, ६ जुलै २०१५. 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . वि . वि . कुलकर्णी, सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यापदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


क्रमांक बी -१ / ३३९४/ सन २०१५. - श्री. आर. आर. कदम , जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक ११ जुलै 
२०१५ ( २ रा शनिवार ) व दिनांक १२ जुलै २०१५ (रविवार ) या सुट्ट्यांना 
जोडून दिनांक ७ जुलै २०१५ ते दिनांक १० जुलै २०१५ पावेतो अशी एकूण 
४ दिवसांची परिवर्तित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


धुळे, २९ जून २०१५ . 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर. आर. कदम यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . 


क्रमांक बी - १/ ३००५/ सन २०१५.- श्री. आर. आर. कदम , जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक १५ जून 
२०१५ ते २० जून २०१५ पावेतो अशी एकूण ६ दिवसांची परिवर्तित रजा 
दिनांक २१ जून २०१५ ( रविवार) या सुट्टीस जोडून याद्वारे कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री. आर. आर. कदम यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -१ व 


श्री . आर. आर. कदम, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा व त्यांचेकडे 
सोपविण्यात आलेला म. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, धुळे यांचे पदाचा अशा 
दोन्ही पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी . एच . काळे , जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात 
आलेला होता. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५ - २१ , २०१५ / आश्विन २३ - २९ , शके १९३७ 


२३ 


श्री. आर. आर. कदम , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र 
असल्याबद्दलचे वैद्यकिय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले 
आहे . 


सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


धुळे , १४ जुलै २०१५. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. आर. आर. कदम, जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


आदेश 


धुळे , १३ जुलै २०१५. 


क्रमांक बी -२/३४२७/ सन २०१५ . - श्रीमती एम. के . कोठुले , ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांना 
दिनांक १८ जुलै २०१५ (रमजान ईद ) व ते दिनांक १९ जुलै २०१५ 
(रविवार ) या सुट्ट्यांना जोडून दिनांक १४ जुलै २०१५ ते दिनांक १७ जुलै 
२०१५ पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक १४ जुलै २०१५ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक २० जुलै २०१५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 


आदेश 


क्रमांक बी - २/३४२५ / सन २०१५ . - श्री. यू. पी . देवर्षी, ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांना 
दिनांक १८ जुलै २०१५ ( रमजान ईद ) व दिनांक १९ जुलै २०१५ (रविवार ) 
या सुट्ट्यांना जोडून दिनांक १४ जुलै २०१५ ते दिनांक १७ जुलै २०१५ 
पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांना दिनांक १४ जुलै २०१५ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून 
ते दिनांक २० जुलै २०१५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एम . के . कोठुले यांना ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवणेत येत आहे . 


U 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . यू . पी. देवर्षी यांना ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवणेत येत आहे . 


श्रीमती एम . के . कोठुले, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा व त्यांचेकडे सोपविण्यात आलेला श्री. एस . डी . कुल्हेकर , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. एस . जी. दुबाळे, ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडे 
सोपविण्यात येत आहे . 


श्री . यू. पी . देवर्षी, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा व त्यांचेकडे सोपविण्यात आलेला श्री. व्ही. जी. चव्हाण, २ 
रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
धुळे यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक १९ जुलै २०१५ रोजीचे 
रिमांडचे कामकाजासह श्री. एस . जी . दुबाळे, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात 
येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती एम . के. कोठुले, ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
४ थ्या सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. यू. पी . देवर्षी, ३ रे 


धुळे, १४ जुलै २०१५ . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १५ - २१, २०१५ / आश्विन २३ - २९ , शके १९३७ 


आदेश 


न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडेस 
सोपविण्यात आलेला होता. 


श्री . व्ही. जी . चव्हाण , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते 
कामावर रुजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ्य 
प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . जी . चव्हाण, २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे, २४ जून २०१५ . 


क्रमांक बी - २/ ३०२६/ सन २०१५. - श्री . ए. जे. बाफना, सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यांना 
दिनांक २४ जून २०१५ ते दिनांक २६ जून २०१५ पावेतो अशी एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २७ जून २०१५ (२ रा शनिवार ) रोजीच्या 
सुट्टीसह याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच त्यांना दिनांक २४ जून 
२०१५ रोजीचेकार्यालयीन वेळनंतरपासून ते दिनांक २८ जून २०१५ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात 
आलेली आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. ए . जे. बाफना यांना सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यापदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यापदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवणेत येत आहे . 

श्री . ए. जे . बाफना, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एच . एस. अहिवळे, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यांनी सांभाळावा. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. ए. जे. बाफना, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यापदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
धुळे , २३ जून २०१५ . 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक बी -२/ ३०५२/ सन २०१५. - श्री . व्ही . जी . चव्हाण, २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांना 
दिनांक २१ जून २०१५ ते दिनांक २३ जून २०१५ पावेतो अशी एकूण ३ 
दिवसांची वाढीव परिवर्तित रजा त्यांनी याअगोदर घेतलेल्या दिनांक १६ 
जून २०१५ ते २० जून २०१५ या ५ दिवसांच्या परिवर्तित रजेस जोडून 
याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही . जी. चव्हाण यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवणेत आले होते. 

श्री . व्ही . जी . चव्हाण , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस . जी . दुबाळे , ५ वे सहदिवाणी 


क्रमांक बी -२ /३०५३ / सन २०१५. - श्री . एच . एस. अहिवळे, दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यांना 
दिनांक २८ जून २०१५ (रविवार ) रोजीच्या सुट्टीला जोडून दिनांक २९ जून 
२०१५ ते १ जुलै २०१५ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक २८ जून २०१५ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक २ जुलै २०१५ रोजीचेकार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एच. एस. अहिवळे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, साक्री 
यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

श्री . एच. एस. अहिवळे , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , साक्री यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. जे. बाफना, सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, साक्री यांनी सांभाळावा. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. एच. एस. अहिवळे , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, साक्री 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, साक्री 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

रमेश रामचंद्र कदम, 

जिल्हा न्यायाधीश -१, धुळे , 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, धुळे. 
धुळे, २३ जून २०१५ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI RUPENDRA DINESH MORE . 


